राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त या कार्यालयात 


वातानुकूलीत यंत्रणा  बसविण्याकरिता 


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
ANA निर्णय File No.:GAD/2¢/2028-GAD - Lokshahi Din 
मंत्रालय,मुंबई-४०० 032 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.विअप्र/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२),दि.२०.९.२०२३ 
२) शासन परिपत्रक क्र.सार्वजनिक बांधकाम विभाग,संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि. २५.९.२०१९ 
3) राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोग कार्यालयाचे क्र.वायंत्र-२०२२/प्र.क्र.०४/मुसेहआ, 
दि.१३ सप्टेंबर,२०२३ व दि.२९ एप्रिल,२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालयाने त्यांच्या संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये राज्य सेवा 
हक्क आयोगाच्या मुख्य कार्यालयात उष्णतेचा झोत येत असल्याने, कार्यालयात अधिकारी/कर्मचारी 
यांना काम करण्यास अडथळे निर्माण होतात व आयोगाच्या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी 
वारंवार आजारी पडतात. आयोगाच्या कार्यालयातील संगणक व प्रिंटर अतिउष्णतेमुळे वारंवार बंद 
पडतात. अतिउष्णतेच्या प्रादुर्भावामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांनी वारंवार केलेल्या मौखिक तक्रारीच्या 
अनुषंगाने सदर कार्यालयात वातानुकुलित यंत्रणा बसविण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, विद्युत यांच्या दिनांक 
२३.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य मुख्य सेवा हकक आयुक्त कार्यालयामध्ये वातानुकूलित यंत्रणा 
बसविण्यासाठीच्या कामाच्या रू.८,८६,४१८/- इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास मुख्य 
अभियंता,विद्युत यांची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने राज्य मुख्य सेवा हक्‍क 
आयुक्‍त या कार्यालयात वातानुकूलीत यंत्रणा बसविण्याकरिता प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त,मुंबई,नवीन प्रशासकीय भवन,७ वा मजला,येथील 
कार्यालयातील वातानुकूलीत यंत्रणा बसविण्यास व त्याकरिता होणाऱ्या रू.८,८६,४१८/- (आठ लक्ष 
शाहाऐंशी हजार चारशे अठरा मात्र) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या प्रस्तावातील बाबी विचारात 
घेवून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रकरणी होणारा खर्च राज्य सेवा हक्क आयोगाशी संबंधित मागणी क्र.ए-४,२०७०-इतर 
प्रशासनिक सेवा,(८००) इतर खर्च,(००),(०१) महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग,(१३) 
कार्यालयीन खर्च-संगणक संकेतांक २०७०/॥००२ हया अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


शासन निर्णय क्रमांकः File No.:GAD/C C/2028-GAD - Lokshahi Din 


घालण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने मान्यता देण्यात आलेल्या अनौ.सं.क्र.विवि/शिकाना/४१४, 
दिनांक १५.१२.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४.सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१३१२२७५२०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GOVIND 
BHASKAR PAWAR = 


(गोविंद पवार) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) उप सचिव,राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोग,७ वा मजला नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालय,मुंबई-०३२ 
२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
) 
) 


8) उपसचिव, कार्यासन-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, HAHA, मुंबई Yoo ०३२. 
निवड नस्ती/लोकडाही दिन कक्ष. 


4 


पृष्ठ २ पैकी 2 


